तरंगती जेट्टी व तत्सम प्रवासी सुविधा 
उभारणे या योजनेसाठी मागणी क्र. बी-७, 
मुख्य लेखाशीर्ष ३०५१, बंदरे व दीपगृहे 
(३०५११८३५) या लेखाशीर्षाखाली 

सन २०१५-१६ साठी निधीचे वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन ०२१६/प्र. क्र. ४७/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१६. 


वाचा 


१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/ 
लेखा/लेखाशिर्ष क्र. ३०५११८३५/६९ व ९६, दि. २०.२.२०१६ व दि. २२.०३.२०१६ 


area निर्णय 


तरंगती जेट्टी व तत्सम प्रवासी सुविधा उभारणे या योजनेकरिता, “मागणी क्र. बी-७, 
ळेखाशीर्ष क्र. ३०५१- बंदरे व दीपगृहे, (०२) लहान बंदरे, (१९०), सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमांना 
सहाय्य, (००)(०२) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास सहायक अनुदान- तरंगती जेट्टी व तत्सम प्रवासी 
सुविधा उभारणे (३०५११८३५), ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान” या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०१५-१६ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. २१.०० कोटी तरतुदीपैकी सुधारित 
अंदाजात केलेली तरतुद रु. १४.७० कोटी (रुपये चौदा कोटी सत्तर लाख फक्त) इतकी तरतूद मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 


३. BT aR निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौ. संदर्भ क्र. १४५/१४६१ दिनांक 
२९.०३.२०१६ अनुसार, तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने, त्यांचा अनौ.संदर्भ क्र. १३८/व्यय-८, 
दिनांक ३१.३.२०१६ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन ०२१६/प्र. क्र. ४७/बंदरे-२, दि. ३१.३.२०१६ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३३१२०५८४९४०२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


S a n d | Digitally signed by Sandip Shamrao Kamble 
p DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home, postalCode=400032, 
S h st=Maharashtra, 
ग वे mM Ya 0 2.5.4.20=5d7be2b5d92ced254370f6b4a454 
26167ed60f51dcb34812d7d246c9a9c8557c, 
| cn=Sandip Shamrao Kamble 
Ka m b e Date: 2016.04.05 12:28:14 +05'30' 


(सं. शा. कांबळे ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतींसह) 
२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
३. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
निवडनस्ती (बंदरे -२). 


on G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


